मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-१३१९/प्र.क्र.६४/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेश क्र: टीएफएस-१३१९/ प्र.क्र. ६४/ सेवा-१, दिनांक १०.७.२०१९ 
शासन आदेडा :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये क्री या. था. गाडणे FA अभियंता; FIS यहानगर प्रदेश/विकास्राधिकरण 
मुंबई यांची बदली सार्वजानिक सेवेच्या हितार्थ व प्रज्मासकीय सोयीच्या कारणास्तव FI AAA, बांधकाय 
व्यवस्थापन BA, आदिवासी विकास (AUT, यंत्रालय FAS या MA FIFA RAT पदावर करण्यात HH 
होती. तथाफि आदिवासी (APTA विभागाने श्री. गाडगे यांना सदर पदावर रुजू करुन घेतले नाही. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, श्री. रा. भा. गाडगे, मुख्य अभियंता यांची सुधारित पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालक, बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर 
अन्य अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेचे आदेशा यथावकाश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. श्री. गाडगे यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास आदेशाच्या दिनांकापासून आठ दिवसात सादर करावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू 
नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती ही अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात 
येईल तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची Bega नाकारता येत नाही याची जाणीव संबंधितांना करुन 
देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधीळ नियम २३ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. गाडगे यांनी सध्याचा कार्यभार 
सोडल्याचा तसेच नवीन कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास 
doser1.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 

ष्‌. श्री. गाडगे यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१३१९ /प्र.क्र.६४ /सेवा-१ 


६. 


श्री. गाडगे यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


७. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४११०३५६५९१८ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sampat Dasharath Suryavans| 
DN: c=IN, o=Governmen (0 Maha 


D र. ICode= , st=l 7 
Sampat Dasharath oer ees cere 
020. '3९30080307322, 
डि serial 
Suryavanshi sar 


ber=f8d5f07d73b60d73112565db9baee680ffade 
mpat Dasharat! 
ryavanshi 
Date: 2019.08.14 11:14:15 +05'30" 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/ कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) यांचे कार्यालय, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

श्री. रा. भा. गाडगे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग / प्रशा-२, आस्था-१, आस्था-३, रोखशाखा, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


